लोकसेवकाविरुध्दच्या खटल्यामध्ये 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या 
कलम १९७ अंतर्गत दोषारोपपत्र दाखल 


करण्यापूर्वी शासनाची Yat घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक - इएनक्यू - १९०६/प्र.क्र.९९/पोल-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक - २२ डिसेंबर, २००६. 


परिपत्रक 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (सन १९७४ चे २) च्या कलम १९७ (१) मधील तरतुदीनुसार, 
शासनाशिवाय अगर शासनाच्या मंजुरीशिवाय अन्य कोणाहीकडून पदावरुन दूर करता न येण्यासारखा असा एखाद्या 
लोकसेवकावर आपली शासकोय काम पार पाडताना त्याने अपराध केल्याचे अभिकथन करण्यात आले आहे 
अशा कोणत्याही अपराधाचा आरोप ठेवण्यात आला असेल तेंव्हा, सदर व्यक्‍ती राज्याच्या कारभारासंबंधात 
नोकरीला आहे किंबा अभिकथित अपराध कराण्याच्यावेळी त्या नोकरीत होता त्याच्या बाबतीत राज्य शासनाच्या 
पूर्वमंजुरीखेरोीज कोणतेही न्यायालय अशा अपराधाची दखल घेणार नाही त्याचप्रमाणे कलम १९७ (४) मधोल 
तरतुदीनुसार राज्य शासनाला, कोणत्या व्यक्‍तीने, कोणत्यारीतीने व कोणत्या अपराधाबददूल अशा लोकसेवकावर 


खटला चालवावयाचा ते निर्धारीत करता येईल. 


र. शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे को. काही प्रकरणात वरीलप्रमाणे कलम १९७ (2) अन्बये 
Uta लोकसेबकाविरुध्द शासनाची पूर्वमंजुरी न घेता न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याची कार्यवाही 

पोलिसांकडून करण्यात येते. सदर कार्यवाही ही फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील उपरोक्‍त तरतुदींचे उल्लंघन करणारी 
आहे. परिच्छेद क्र. १ मधील तरतुदी लक्षात घेता, अशा लोकसेवकांविरुध्द त्याच्या कार्यालयीन कामकाजासंबंधात 
अपराधाचा आरोप ठेवण्यात आला असेल तेंव्हा, शासनाच्या पूर्वमंजरीशिवाय या अपराधाची न्यायालय दखल 
घेणार नसल्याने, तसेच कोणत्या अपराधाबददल लोकसेवकांविरुध्द खटला चालवायचा याचा निर्णय घेण्यास 
शासन सक्षम असल्याने, अशा प्रकरणांमध्ये, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम, १९७ (१) अन्वये शासनाची पूर्वमंजुरी 


आवश्यक आहे अथवा कसे याबाबतच्या निर्णयासाठी, अशी प्रत्येक प्रकरणे शासनाकडे सादर करणे आवश्यक 


वरीलप्रमाणे संरक्षण उपलब्ध आहे अशा लोकसेवकांबिरुध्द दाखल गुन्हयांमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 
१९७ (१) अन्वये शासनाची मान्यता आवश्यक आहे अथवा कसे याबाबत निर्णयासाठी अशी ad प्रकरण 


शासनाकडे संबंधित प्रशासकिय विभागामार्फत सादर करण्यात यावीत. 


३. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटबर उपलब्ध करून देण्यात आले असून, त्याचा 


संगणक सांकेतांक २००६१२२११७४९०८००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


र 
oe 


(fa. फ. वसावे ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रत - माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 

१) सर्व प्रशासकिय बिभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

३) संचालक, सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

४) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई / पुणे / नाशिक / नागपूर / औरंगाबाद / सोलापूर / अमरावती / 
नबी मुंबई /ठाणे, 

५) सर्व परिक्षेत्रांचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य. 

६ ) सर्व जिल्हा दंडाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 

७) सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 

८) निवड नस्ती, पोल-२. 


